महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११३/प्र.क्र.9३/१३/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ मे, २०१८ 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दि.२९.०५.२०१४ चे आदेशा 
आदेशा 


श्री.दे.ह.डाबेराव, कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये 
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ 
कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर चार वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या होत्या. श्री. डाबेराव, राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठ कार्यालयात दिनांक ०६.०६.२०१४ 
पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुकक्‍तीचा कालावधी दिनांक ०५.०६.२०१८ रोजी संपुष्टात येत 
आहे. 


या आदेशान्वये श्री. डाबेराव, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस दिनांक ०५.०६.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२५१२२१५९५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan 
Bhimrao ee 
Gurav ne 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. दे.ह. डाबेराव, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, सर्कीट हाऊस जवळ, 
भातकुली तहसिल परिसर कॅम्प,अमरावती. 
प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.६/१४ब) मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
३) सह/ उप सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
8) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
4) उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, सर्कीट हाऊस जवळ, भातकुली तहसिल 
परिसर कॅम्प, अमरावती. 


६  अवरसचिव/सा.प्र.वि.का.क्र.६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo ०३२. 
७  निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


